भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा HATH: आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(५)/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०१५ 


शासन आदेशा - 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या HOA २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
चिं श्री. व्ही. के. चौबे केंद्रिय प्रतिनियुक्‍तीवरुन पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, 
प्रत्यावर्तीत नाशिक 
2 श्री. चिरंजीव प्रसाद । केंद्रिय प्रतिनियुक्‍तीवरुन पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, 
प्रत्यावर्तीत नांदेड 
३ | श्री. अमिताभ गुप्ता पोलीस महानिरीक्षक, नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र 
व्ही.आय.पी.सिक्युरिटी राज्य, मुंबई 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


3. सदर शासन SIS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१२३०१६१५३३८०२९ असा आहे. हा आदेडह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Charushila र 

टं 

घावाताव वेशी RS a 
Se 

Ta m be ka r Bata 201 5.12.30 23:52:47 +05'30° 


(चारुझीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


Digitally signed by Charushila 
Tambekar 


DN: CN = Charushila Chan 


प्रत, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 


Cc “८७० A -0 


५. महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक, मुंबई. 

६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

७. सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१८.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती, पोळल-१ 


